असा. क्र. ९४१९ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार, जुलै QB, २००६/आषाढ २९२, शके १९२८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
'एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनोक १३ जुलै २००६ 
अधिसूचना 

मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 

क्रमांक बीपीए. २००६/सीआर-१/इएक्ससी-२.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते को, 
मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ मध्ये सुधारणा करून खालील नियम तत्काळ अंमलात आणावेत 
आणि म्हणून, मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) (यात या पुढे ज्याचा “ उक्त 
अधिनियम "” असा निर्देश केलेला आहे) च्या कलम १४३ च्या उप कलम (३) च्या परंतुकानुसार 
तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत. 


भाग चार-ब---१९९ (९८२) 
[किंमत : रुपये ३.००] 


B48 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै १३, २००६/आवषाढ २२, शके १९२८ [भाग चार-ब 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम (२) च्या खंड (ब) ब (क) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, मुंबई विदेशी 
मद्य नियम, १९५३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीत आहे :-- 

१. या नियमांना मुंबई विदेशी मद्य (तृतीय सुधारणा) नियम, २००६ असे संबोधण्यात याबे. 

२. मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ च्या नियम २५, 'उप नियम ४ मधील, 

(१) खंड (बी) खालील परंतुकामध्ये “ परंतु ” या शब्दानंतर “' मुंबई शहर व मुंबई 
उपनगर हे जिल्हे वगळून इतर जिल्ह्यांतील ” हे शब्द अंतर्भूत करण्यात येत आहेत. 

(२) खंड (बी) खालील सद्या अस्तित्वात असलेल्या परंतुकानंतर खालील परंतुक अंतर्भूत 
करण्यात येत आहे :-- 


** परंतु मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांतील जिल्ह्यांतर्गत कोणतेही स्थलांतर 
शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय करू नये. *'. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप aha. , 


भाग घार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै १९, २००६/आषाढ २२, शके ९९२८ Buy 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 13th July 2006 
NOTIFICATION 
Bompay PRoumsirion Act, 1949. 

No. BPA. 2006/CR-1/EXC-2.— Whereas the Government of 
Maharashtra considers that the following rules further to amend 
the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953, should be brought into 
force at once, and therefore, the rule should be made without 
previous publication as provided by the proviso to sub-section 
(3) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV 
of 1949), (hereinafter referred to as “the said Act”). 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses 
(b) and (४) of sub-section (2) of section 143 of the said Act, and 
of all other powers enabling it in that behalf, the Government 
of Maharashtra hereby makes the following rules, further to 
amend the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953, as follows, 
namely :— 


1. These rules may be called the Bombay Foreign Liquor 
(Third Amendment) Rules, 2006. 

2. In rule 25 of the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953, in 
sub-rule (4),— 

@) in proviso of clause (6), after the words “any District” 
the words “excluding Mumbai City and Mumbai suburban 
District” shall be inserted ; 

Gi) After the existing proviso to clause (6), the following 
proviso shall be added, namely : 

' “Provided further that, any licensed shop shall not be 


shifted within the Mumbai City and Mumbai Suburban 
District, without prior approval of the Government. ue 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 
G. J. RASAL, 


Deputy Secretary to Government. 
भाग चार-ब--२०० 


Rau महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुले १३, २००६/आषाढ २२, शके १९२८ [भाग चार-ब 
गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनाक १३ जुलै Rook 
अधिसूचना 

मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 

क्रमांक बीपीए. २००६/सीआर-१/इएक्ससी-२.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते की, 
महाराष्ट्र देशी मद्य नियम, १९७३ मध्ये सुधारणा करून खालील नियम तत्काळ अंमलात आणावेत 
आणि म्हणून, मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) (यात पुढे ज्याचा “ उक्त 
अधिनियम * असा निदेश केलेला आहे) च्या कलम १४३ च्या उप कलम (३) च्या परंतुकानुसार 
तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत. , 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम (२) च्या खंड (ब) व (क) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, महाराष्ट्र देशी 
मद्य नियम, १९७३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीत आहे :-- 


१, या नियमांना महाराष्ट्र देशी मद्य (द्वितीय सुधारणा) नियम, २००६ असे संबोधण्यात यावे. 
२. महाराष्ट्र देशी मद्य नियम, १९७३ च्या नियम २५ मधील,-- 


(१) खंड (बी) खालील परंतुकामध्ये “ परंतु * या शब्दानंतर “* मुंबई शहर ae मुंबई 
उपनगर हे जिल्हे वगळून इतर जिल्ह्यातील ” हे शब्द अंतर्भूत करण्यात येत आहेत. 

(२) खंड (बी) खालील सद्या अस्तित्वात असलेल्या परंतुकानंतर खालील परंतुक अंतर्भूत 
करण्यात येत आहे : 


“gig मुंबई शहर ब मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांतील जिल्ह्यांर्गत कोणतेही स्थलांतर 
शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय करू नये. ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


या 


भ्राग चार-ब] . महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै १३, २००६/आवाढ २२, शके १९२८ ९५६ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 18th July 2006 


NOTIFICATION 
Bomaay Promprtion Act, 1949. 

No. BPA. 2006/CR-1/EXC-2.— Whereas the Government of 
Maharashtra considers that the following rules further to amend 
the Maharashtra Country Liquor Rules, 1973, should be brought 
into force at once, and therefore, the rule should be made 
without previous publication as provided by the proviso to sub- 
section (3) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 
(Bom. XXV of 1949), (hereinafter referred to as “the said Act”). 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses 
७) and (४) of sub-section (2) of section 143 of the said Act, and 
of all other powers enabling it in that behalf, the Government 
of Maharashtra hereby makes the following rules, further to 
amend the Maharashtra Country Liquor Rules, 1973, as follows, 
namely :— 


1. These rules may be called the Maharashtra Country 
‘ Liquor (Second Amendment) Rules, 2006. 


2. In rule 25 of the Maharashtra Country Liquor Rules, 
1973,— ‘ 


(८) in proviso of clause (७), after the words “any District” 
the words “excluding Mumbai City and Mumbai Suburban 
District” shall be inserted ; 


(ii) After the existing proviso of clause (6), the following 
proviso shall be added, namely : 


“Provided further that, any licensed shop shall not be 
shifted within the Mumbai City and Mumbai Suburban 
District, without prior approval of the Government. ”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


